“महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत 
सोई सुविधांचा विकास” 
योजनेअंतर्गत वित्तीय आकृतीबंध व 
मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याबाबत. 
(जिल्हास्तरीय समितीच्या रचनेत सुधारणा) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- धोरण-२०१७/प्र.क्र.९६/न.वि.-१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ एप्रिल, २०२३. 


वाचा :- 
(१)शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक-धोरण-२०१७/प्र.क्र.९६/न.वि.-१६, 
दिनांक १२ डिसेंबर, २०१७. 
(२)शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक-धोरण-२०१७/प्र.क्र.९६/न.वि.-१६, 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२०. 

प्रस्तावना :- 


राज्यातील महानगरपालिकांना मुलभूत सोई सुविधांचा विकास करण्याच्या 
कामांसाठी “महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोई सुविधांचा विकास” या योजनेअंतर्गत 
विशेष अनुदान देण्यात येते. सदर योजनेचे निकष संदर्भाधीन क्र.(१) येथील शासन 
निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले आहेत. संदर्भाधीन क्र.(२) येथील शासन निर्णयान्वये 
जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफारशीअंती सदर योजनेंतर्गत प्रशासकीय मंजूरीचे अधिकार 
जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. सदर योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीच्या 
रचनेत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

राज्यातील महानगरपालिकांना मुलभूत सोई सुविधांचा विकास करण्याच्या 
कामांसाठी “महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोई सुविधांचा विकास” या योजनेच्या 
संदर्भाधीन H.(9) येथील शासन निर्णयामधील परि.(६) मधील जिल्हास्तरीय समिती ही 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०१७/प्र.क्र.९६/न.वि.-१६ 
शाखा) हे सदस्य सचिव असतील त्याप्रमाणे सुधारित जिल्हास्तरीय समितीची रचना 
खालीलप्रमाणे आहे:- 


जिल्हाधिकारी -अध्यक्ष 
महानगरपालिका आयुक्‍त -सदस्य 
कार्यान्वयन यंत्रणेचा अधीक्षक अभियंता -सदस्य 
जिल्हा प्रशासन अधिकारी (नगर विकास शाखा)  -सदस्य 


२. सदर समितीत महानगरपालिका आयुक्त हे स्वत: किंवा त्यांचे उपायुक्‍त दर्जापेक्षा 
कमी नसलेले प्रतिनिधी सदस्य असावेत. 

३. संदर्भाधीन क्र.(१) व (२ येथील शासन निर्णयामधील अन्य बाबी कायम राहतील. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक 
२०२३०४२४१७५७२४२४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

५. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C ANDGE 
Date: 2023.04.25 18:21:34 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,बेलापूर भवन ७ 


वा मजला, नवी मुंबई - Yoo ६१४ 
५. सर्व विभागीय आयुक्त, 
६. सर्व जिल्हाधिकारी, 
७. सर्व आयुक्त, महानगरपालिका 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


IIR निर्णय क्रमांकः धोरण-२०१७/प्र.क्र.९६/न.वि.-१६ 


Gs 
र. 


qo. 
११, 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


१६. 
१७. 


24. 
22. 


मा. मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 

सहआयुक्त तथा सहसंचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर 
भवन ७ वा मजला, नवी मुंबई - ४०० ६१४ 

मा.मंत्री (नगरविकास ) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (नगरविकास ) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
मुंबइ 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
सहायक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,बेलापूर भवन ७ वा 
मजला, नवी मुंबई - ४००६१४ 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

सर्व जिल्हा प्रशासन अधिकारी, 

वित्त विभाग, व्यय-३/ कोषा प्रशासन-५/अर्थसं-१६/नियोजन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन नवि-४ नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (नवि-१६), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


